समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक 
शिक्षण) कार्यक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
अनुसूचित जाती (SCP) उप योजनेचा निधी 
वितरीत करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२१/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१/०३/२०२२ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६/०४/२०२१ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४/०६/२०२१ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२९/०७/२०२१ 
) 
) 


४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१७/०३/२०२२ 

५) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश क्रमांक: F.No-W-¥/2029-IS- 
१२(50, दि.२८/०३/२०२२ (तीन आदेश) 

६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मप्राशिप/लेखा-२/१७ Inst/Ele,Sec,TE/Rec, Non Rec/(SAP, GEN, SC, ST) निधी 
मागणी/ २०२१-२२/९८९, दि.२९/०३/२०२२ 

७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.३६/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.३१/०३/२०२२ 


प्रस्तावना: 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.६ येथील 
पत्रान्वये समग्र शिक्षांतर्गत प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षणाच्या कार्यक्रमासाठी केंद्र हिस्सा व 
राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. wo शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे 
प्रमाण (केंद्र:राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २८/०३/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये 
प्राथमिक शिक्षणासाठी केंद्र शासनाचा पहिल्या हप्त्याचा (अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) 
हिस्यासाठी रु.४९,१९,७९,०००/- इतका आवर्ती व रु.६,०६,०६,०००/-इतका अनावर्ती निधी असा 
एकूण रु.५५,२५,८५,०००/- इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 
हिस्स्याचा रु.३२,७९,८६,०००/- इतका निधी आवर्ती व रु.४,०४,०४,०००/- इतका निधी अनावर्ती 
असा एकूण रु.३६,८३,९०,०००/- येतो. तसेच केंद्र शासनाने दि.२८/०३/२०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये माध्यमिक शिक्षणासाठी (अनुसूचित जाती उपयोजना (scp) हिस्यासाठी 
रु.२,५०,१०,०००/- इतका अनावर्ती निधी मंजूर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 
हिस्स्याचा रु.१,६६,७३,३३३/- इतका निधी अनावर्ती येतो. 


३. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६४/अर्थोपाय, दिनांक ३१/०३/२०२२ अन्वये केंद्र 
हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२१/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 


४. वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन केंद्र हिस्सा रु.५७,७५,९५,०००/- तसेच राज्य 
हिस्सा रु.२०,००,००,०००/ इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास सामाजिक न्याय विभागाने 
दि.३१/०३/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन नणंय:- निर्णय:- 

केंद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे समग्र शिक्षांतर्गत प्राथमिक शिक्षणासाठी व माध्यमिक 
शिक्षणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प 
संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या (प्राथमिक 
शिक्षण व माध्यमिक शिक्षणाच्या) अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र.२ 
येथील लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०२१-२२या वितरीत करावयाची तरतूद 
क्र वर्षात सुधारित 
अर्थसंकल्पिय तरतूद 
Fa 2 3 PB 
अ | "मागणी क्रमांक एन-३, २२०२, | रू.१३८.७५कोटी | 9) रु.४९,१९,७९,०००/- आवर्ती 
सर्वसाधारण शिक्षण, २) रु.६,०६,०६,०००/- अनावर्ती 
(०१)प्राथमिक शिक्षण, ७८९- एकूण प्राथमिक रु.५५,२५,८५,०००/- 
अनुसूचित जाती उपयोजना, १) रु.२,५०,१०,०००/- अनावर्ती 
(०१) अनुसूचित जाती एकूण माध्यमिक रु.२,५०,१०,०००/- 


उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) 
(०३) समग्र शिक्षा अभियान (केंद्र 
हिस्सा Go Tah), ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२॥७४६)" 


एकूण-अ रु.५७,७५,९५,०००/- 

ब | "मागणी क्रमांक एन-३, २२०२, | रु.६५.५२७६ कोटी | 9) रु.१४,२९,२२,६६७/- आवर्ती 
सर्वसाधारण शिक्षण, २) रु.४,०४,०४,०००/- अनावर्ती 
(०१)प्राथमिक शिक्षण, ७८९- एकूण प्राथमिक रु.१८,३३,२६,६६७/- 
अनुसूचित जाती उपयोजना, 

(०१) अनुसूचित जाती १) रु.१,६६,७३,३२३/- अनावर्ती 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) एकूण माध्यमिक रु.१,६६,७३,३३३/- 
(०४) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य 
हिस्सा Yo टक्के), ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२॥७५५)" 
एकूण-ब रु.२०,००,००,०००/- 
एकूण (ओ)--(ब) रु.७७,७५,९५,०००/- 


(रु.सत्याहत्तर कोटी पंच्याहत्तर लाख पंच्यात्नरव हजार फक्त) 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक  दि.६/०४/२०२१, दि.२४/०६/२०२१, 
दि.२९/०७/२०२१ व दि.१७/०३/२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः समग्र- २०२१/प्र.क्र.१११ भाग- २/एस.डी- १3 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केद्र शासनाचे दि.२८/०३/२०२१ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२१-२२ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षणाच्या चाळू योजनांच्या आवर्ती / अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 

४. अनुसूचित जाती उपयोजना या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेला निधी अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकातील लाभार्थ्यासाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. खर्चसिंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनेहाय / उपलेखाशिर्षनिेहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता 
घ्यावी. 

६. सदर खर्च वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.६/०४/२०२१, दि.२४/०६/२०२१, 
दि.२९/०७/२०२१ व दि.१७/०३/२०२२ मधील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत 
करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर सह / उप सचिव (प्रशासन), शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा 
यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. 

७. सदर शासन वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.६/०४/२०२१, दि.२४/०६/२०२१, 
दि.२९/०७/२०२१ व दि.१७/०३/२०२२ अन्वये, सामाजिक न्याय विभाग, शासन निर्णय 
दि.३१/०३/२०२२ अन्वये व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६४/अर्थोपाय, दि.३१/०३/२०२२ 
व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७५/व्यय-१४, दि.३१/०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३११३०५५९५५२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 
Date: 2022.03.31 19:42:10 +05'30' 


(दिनेश चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः समग्र- २०२१/प्र.क्र.१११ भाग- २/एस.डी- १3 
३) मा.राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
७) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
११) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
१२) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१४) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) वित्त विभाग(व्यय-१४ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्राळय, मुंबई 

१६) कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती (एस.डी.१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


